फ्लोरेन्स 
नाइटिगेल 


लेखिका: एम्मा फिशेल 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्‍्सन 





फ्लोरेन्स नाइटिगगेल 


“चला, युरोपचा एक मोठा दौरा करू,” 
श्रीमती नाइटिगेल श्रीयुत नाइटिगेत् यांना 
म्हणाल्या, “श्रीमंत लोक करतात तसं.” 


दौय्यावरून घरी परतेपर्यत त्यांना दोन 
अपत्ये झाली होती. अपत्यांचा जन्म ज्या 
शहरांत झाला, त्या शहरांवरून त्यांनी त्यांचे 
नामकरण केले - पार्थेनोप आणि फ्ल्रोरेन्स: 








छल ५ ; 
7७७७7८१ . ७7७८:«०+' (-।+ 
४ +६००#< . |#/|| 


नाइटिंगेल कुट्रंब इंग्लंडच्या त्या घरात फ्लोरेन्सला खेल्ठायला 
उर्बीशायर प्रांतातील एका घरात राहात. भरपूर खेलठुणी आणि पाछ्ीव प्राणी होते 
ते घर खूप मोठे होते, परंतु श्रीमती आणि सत्तावीस चुलत भावंडेसुद्धा. 
नाइटिंगेलना ते पुरेसे मोठे वाटत नसे. 


महणून त्यांनी हंनपशायर प्रांतात 
आणखी मोठे घर खरेदी केले. 







त्याकाव्छी मुलींचे जीवन खूप वेगल्ढे फ्लोरेन्सची आई चिंतित होत असे. 


होते. गरीब मुलींना शिकायला एकही शाक्रा “जास्त शिकलेल्या मुलींना कुणी पसंत 
नव्हती. श्रीमंत घरच्या मुलींनाही जास्त करत नाहीत!“ ती महणे. “पियानो वाजव, 
शिक्षण दिले जात नव्हते. विणकाम कर, फुल सजव -हे सग््ं 


तरी फ्लोरेन्सने आपल्या वडिलांच्या शिकून घे, फ्लोरेन्स!” 
पाठिंब्याने बरेच शिक्षण घेतले. पण फ्लोरेन्सला फुले सजवण्यापेक्षाही 
जास्त काही करण्याची इच्छा होती. 







'॥॥ ॥॥ 4. है आज कशापासन 
। / 4 ] [| /2/"- ६ | | सरुवात करायची? 
| ््् न करायची: 









। 


॥॥ है /7 ॥॥[! )] 
॥ द 


| ॥ | 9 क 
| । । । ॥। ५ है | | | ।$ 






फ्लोरेन्स सतरा वर्षाची असताना पण खूप फिरल्यावर फ्लोरेन्सला 


नाइटिंगेल कटंब पन्‍हा यरोपला गेले. कंटाब्छठा आला. घरी परतल्यावर ती 
त्यांनी अनेक देशांचे दौरे केले आणि खुश झाली. 
खूप मौजमस्तीही केली. “खूप झाल्या पार्ट्या, आतातरी 


मला गणित शिक दे,” तिने आर्ज॑वी 
स्वरात म्हटले. 


तर धब्ब्यम्जा- 
( अरब गणित 
बे 
शिकणार।! /' ४] 
2 








न ब््छ 
०५ ँ 


० गे 
30 “३; । 


तिच्या आईवडिलांना तिचा हा 
निर्णय अजिबात पसंत पडला नाही. 








£. याचा ताप के ' 
परवानगी देतील असे काहीतरी जो हवा, पण +) हर | ु ४ 


कसा? ०१ न्क.] 
करायचा विचार केला. ती गरीब आणि है पक, क्‍ ६ 
आजारी लोकांना भेटू लागली, त्यांना पर 

शकक्‍य तेवढी मदत करू लागली. 


4 


बह 
मग फ्लोरेन्सने आईवडील >:398 06४%&5 है है /' 0 ड्ज्ा " 
ह + 








फ्लोरेन्सला हे ज्ञान मिवक्वणे 
आवश्यक वाटू लागले. “एखाद्या 
हॉस्पीटलमध्ये काम करायला हवं,” ती 
मनाशी म्हणाली. 


फ्लोरेन्सला हॉस्पीटलमध्ये काम 
करायचे आहे, है ऐकून तिचे वडील 
रागावले. त्याकाव्ठातील हॉस्पीटल 
आजच्यासारखी नव्हती. 


“नर्सिंग?” आईने म्हटले. “लाज 
वाटते मला! त्यापेक्षा स्वयंपाकीण हो।” 


पण एका व्यक्तिने फ्लोरेन्सची “नरसिंग क्षेत्राला तुझ्यासारख्या 
बाजू घेतली. ते होते सिडनी हर्बर्ट, लोकांची गरज आहे. तुला खरोखरंच 
एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति. शिकायचं असेल तर या पुस्तकांपासून 
सुरुवात कर!” 














ब्येनांका ४७) है 
न्‍/्रज 22/: है डर इशकत्ततक <& 0९६६»७४६ $ 
८ ५-<22 ६६१ ० &% 7९ %०१८४:६ ४ ७०-४४ 3) 
५ न् ....-म--मनमन-ममननन_-नान नम» म-न-न_न- मम भर. 





 सिडनी हर्बर्ट | 
महाराणीचे शासकीय ... ५७५ 
अधिकारी | ))॥॥ 7 


७८2०५ शक 7: जा 





| क्‍ ता! /॥/४/॥/एए।ए/! ट 30343<: फ्लोरेन्सने पुस्तके घेतली 
; /४7॥/ ह | ॥ | पै ४ *२ "१३९५ ५, ३३, रह ४ु द >ब आणि त्यांचा अभ्यास केला, 
एकांतात, गपचप. 
बे ब्) 







पुस्तके वाचून फ्लोरेन्सला उमगले 
की तिला बरेच बदल घडवून आणावे 
लागतील. 


फ्लोरेन्स एकोणतीस वर्षोची झाली “आम्ही तुला परदेशी पाठवू,” 


तेव्हा रिचर्ड मॉन्‍्कटन मिल्‍्नेस नावाच्या तिची आई म्हणाली. “त्यामुक्ठे तरी 
एका पत्रकाराने तिलरा लग्नाची मागणी नर्स बनायचा वेडा विचार तुझया 
घातली. डोक्यातून निघून जाईल!” 
“मी एकाचवेकी चांगली नर्स आणि कैसरवर्थ इन्स्टिट्यूट 
चांगली पत्नी बनू शकत नाही. त्यामुक्ठे हा 3 206] 805 कब 2 


प्रस्ताव मान्य करू शकत नाही,” फ्लोरेन्स 
उदासपणे उत्तरली. 







3 | ॥४६०॥॥ ७0७४ 
न | रा] 
| 0..॥॥7 ल्‍ ह्ष्टन १५४ प्र 


| #॥५7६१६ ७/#तरा ९7 


पण असे काहीच घडले नाही. 
याउलट, परदेशात असताना फ्लोरेन्सला 
शिकून घेण्याची संधी गवसली. तिथे 
तिला रोखायला कुणीच नव्हते. 





हॉस्पीटलमध्ये फ्लोरेन्स रोज फ्लोरेन्स आपल्या आजारी कुटुंबियांची 
सकाछ्ठी पाच वाजता उठत असे व शुश्रुषा करत होती तेव्हा तिची ख्याती 
रात्री उशीरापर्यत काम करत असे. दूरदूरवर पसरली. तिला एक मोठे हॉस्पीटल 


( कल्लकनन्‍कक > पड चालवण्याची विनंती करण्यात आली. 
(  दोन तासांनी ड्रेसींग बदलेन तुमचं. ) 
इक रत हईन न) नर्स असाल तर रेट ५ कै 
लवकर बरा होईन मी /“२८ ८ ८(#> 
#“#7-+ | त््ज़ा 






$ कक 
७ ++5०+* ] जज छा 


0क डर _ (भाझे आशीर्वाद घेऊन 














व्न्णा 
श जा; 
4 का '+ तल म : | 





तीन महिन्यांनी ती घरी 
परतली तेव्हा अभ्यास करायला 
घरातच तिला खूप काम मिले. 


साथीमध्ये हजारो लोक 
आजारी पडले. फ्लोरेन्स 
विषमज्वर रुग्णांनी भरलेल्या एका 
हॉस्पिटलमध्ये गेली. 


हॉस्पीटल चालवायचे म्हणजे 
तेथील सगक्ठी कामे स्वत:च 
करायची, हे फ्लोरेन्सला लवकरच 
उमगले. याच काव्ठात विषमज्वर या 
भयंकर रोगाची साथ पसरली. 








कुट्रंबियांना तिची काव्ठजी वाटू 
लागली. विषमज्वर पट॒कन होऊ 
के?०) शकतो. त्याने कित्येक लोकांचा जीव 
के घेतला होता. 











व य रोगाची साथ हा एकच 
धोका नव्हता. रशिया आणि 


तुकैस्थान यांच्यात युद्ध सुरू झाले 
होते. एका वर्षानंतर, ब्रिटन आणि 
फ्रान्सही रशियाविरुद्ध उभे ठाकले. 


लवकरच एक वाईट बातमी आली. 





के 0८१०४७८९ ७8 धप+ 





रणांगणापेक्षा हॉस्पीटलमध्ये जास्त मृत्यू 
- विल्यम हाँवर्ड रसेल 





सन्‍मा₹म॥ “ेनमॉननमममम ममभभभिवोओजआ-रभ-..2 ता-याममसममम--नतारभ- लॉॉॉम.नभ+ उस तररॉेग्रममामा. ला. आता. सामााक, साया आए 


जखमी सैनिकांना तुर्कस्थानच्या 
स्कुटारी गावात नेत. पण तिथे 
डॉक्टरांच्या मदतीसाठी एकही नर्स 
नव्हती. 


“सैनिक निष्कारणच मरतायत. मला 
काहीतरी केल॑ पाहिजे,” फ्लोरेन्सच्या 
मनात आले. 





सिडनी हर्बर्टने फ्लोरेन्सला स्कुटरी 


महणून फ्लोरेन्सने सिडनी हर्बर्ट यांना पत्र 
गावचे हॉस्पीटल चालवायची विनंती 
केली. लवकरच फ्लोरेन्स आणि अडतीस 


लिहिले.... 
नर्सचा ताफा तुर्कस्थानकडे रवाना झात्रा. 


#ा 
9 ५2) | (७८ <) न 
है. ब्ों रशिया 
खा . प्रशिया , 








:>% न छह रे 
पूर्वी सिडनी हर्बर्टने फ्लोरेन्सला लिहिले सकल का 
७ धू । या 
होते तसेच १११) $27 | ८7% (५ 55 ताक बन 
गज । >> हक हर !? 4 पं? मं न 
/* प्रिय फ्लोन्‍न्स / द् / । ४ 3335 २... 27 
| तुम्ही काही । ध््द्ध 6 लि * >> ०5 ्> ८ ए 
| मदत करू | 
है “का का 4 नोव्हेंबर 854 रोजी ते 
।क्‍ सिडनी | 
क्‍ स्कुटरीला पोहोचले. त्यावेव्ठी 
फ्लोरेन्स चौतीस वर्षाची होती. 





तेथील हॉस्पीटल कोंदट आणि तिथे खूप अस्वच्छता होती. 


गलिच्छ होते. सर्वत्र जखमी सैनिक तेथील पाणी स्वच्छ नव्हते. तिथे 
पड़न होते, काही मरत होते आणि औषधे, बँडेज, कया टॉवेल या 
अधिकाधिक जखमी सैनिक येतच होते. आवश्यक वस्तुची उणीव होती. 


जखमी सैनिकांची अवस्था 
सुधारण्याऐवजी आणखी बिघडत 
चालली होती. 






“आधी सैनिकांना स्वच्छ करून 


मग फ्लोरेन्सने एक घर भाड़याने 
चांगलं खाऊ-पिऊ घातलं पाहिजे,” 


फ्लोरेन्स म्हणाल्या. मग सर्व नर्स या 
कामात गुंतल्या. 


घेतले. तिथे सैनिकांच्या चादरी आणि 
कपडे धुण्यासाठी लॉड्री सुरू केली. 





या कामादरम्यान तिला झोप फारशी 
मिव्ठाली नाही. 


अं 
न गज । 








4 ॒ 
। 
$ 


जाए 


22७... जी. र +५ ह कं 3 कर 


(०, 
$ || 
ह् 


बू्‌ # है 
##% ४०० ..ज 











१० ५७ मत 


0 





तिला दररोज नवनव्या “युद्धकाव्शात हॉस्पीटल कसं 
समस्यांना सामोरे जावे ल्रागत असे. चालवायचं, हे एका बाईला काय 
कव्ठणार?” ते महणू लागले. 


|_ रगके ख्ेवता. ) "पण कु 


कोबीचे गड़डे आलेयत.. न लनजन्गाआ नरक 
सगके सडलेयत! 0० /न् /-+६ 
अमल ५ ०१ +0]५७ १) $ |नवा 0 लावला| ४ 
। कप एक मेलेला कि <#&५ कक 25: 
। घोडा आहे! द् 


| आना तल न वेकेत निर्णय ) 


न ++ नम येत नाही! 









पण फ्लोरेन्सने ठामपणे 
त्यांच्याकड्डन कामे करून घेतली. 
हन्हूहकू, हॉस्पिटलची स्थिती सुधारू 
लागली. 


याउपर वाईट गोष्ट म्हणजे, काही 
डॉक्टरना आणि सैन्यातील काही 
अधिकाय्यांना फ्लोरेन्स आवडत नव्हती, 
तिचे काम आवडत नव्हते. 


दररोज ती सैनिकांना शुभरात्री 
म्हणण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये 


जखमी सैनिकांना फ्लोरेन्सबद्दल 
खूप आदर वाटू लागला. तिने त्यांना 
बरे करण्यासाठी जीवाचे रान केले फेरी मारत असे. 


होते. 






ती बिघडवतेय त्यांना' ०. 5 
तिने इंग्लंडहून पुस्तके, खेठ । (८ ,- " 
आणि फ्रान्सहून बुद्धिब मागवल्ले. 


के 

>> के 
/ टैप 

# 


ज्या सैनिकांना लिखाण जमत 
नसे, त्यांना ती स्वत: पत्रे लिहून देत 






सैनिक फ्लोरेन्सला कंदीनवाली 
ताई (लेडी विथ द नॉप) महणू 
लागले. 


मग फ्लोरेन्स स्वत: गंभीर आजारी 
पडली. तिच्या जगण्या-मरण्याची 
कुणालाच खात्री नव्हती, तब्बल बारा 
दिवस. 
तोवर इंग्लंडमधील लोकांपर्यत 
तिच्याविषयी, तिच्या धाडसी 
कार्याविषयी बातमी पोहोचली. 


लोक तिची बातमी ऐकण्यास आतुर 





५ 


आपली बॉँग, स्मिथ 


युद्ध थांबल्यावर, इंग्लंडमध्ये 
फ्लोरेन्सच्या स्वागतासाठी मोठा समारंभ 
आयोजित करण्यात आला. 


पण फ्लोरेन्सला हा सारा बडेजाव 
पसंत नव्हता. तिने आयोजकांना चकवले. 






मै) 








महाराणी न्हिक्टोरियाने फ्लोरेन्सला 
स्कॉटलंडमध्ये आपल्यासोबत राहाण्याचे 
निमंत्रण दिले. 


मग फ्लोरेन्सने महाराणीला 
आपल्या काही कल्पना ऐकवल्या. 













गा सनक थाना उपदेश देक + 
४:४४ त्यांना उपदेश देऊ 
नकोस! लक्षात असू दे, 
63. त्या महाराणी आहेत. 
तह न 


| 





य822..... ५ 





फ्लोरेन्सने महाराणीला स्कुटरीतील 


भीषण परिस्थितीची माहिती दिली. मम मर कल कर 

“आपण वेलीच उपाययोजना केली नाही द हज कस कर मा वि 
खप ह्न्म 47 ए 

तर परिस्थिती चिघक्केत्र,” ती म्हणाली. आधा 


म्हणाल्या. 


न चुकतेय? ती विचार करू 
|| अनाथात्रय | हि 008 8205 लागली, परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाय 


ताजी फछ मिकतात? 


2) शोधू लागली. 

की काय करायला हवे, याविषयी ती 

समाजातील मातब्बर लोकांना सांगू 

लागली, त्यांनी तिच्या बोलण्याकडे सपशेल 

दुर्लकक्ष केले तरीही. 

हल्गूहव्टू, तिने आपले काम पूर्ण केले. 
अं 8 बह आह शा छ. ५ अत 












फ्लोरेन्सला फक्त सैन्याचे हॉस्पीटल 
बदलायचे नव्हते. 


तिने गरीबातील गरीब लोक राहातात, 
अशा अनाथालयांचे दौरे केले. ती 
झोपडपट्टयांमध्ये फिरली. तिथे लोक 
दाटीवाटीने राहात. तिथे आजार वेगाने 
पसरत. 





सिडनी हर्बर्ट यांना फ्लोरेन्सची काव्ठजी 
वाटू लागली. “तू कामात जास्तच बुड़ून 
गेलीयस,” ते म्हणाले. 


“एवढं पुरेसं नाही, सिडनी! आता मी 
भारतासंबंधी काही योजना बनवतेय,” 
फ्लोरेन्स म्हणाली. 





भारत खूप दूर अंतरावर होता 
आणि त्याकाछ्ी तिथे इंग्रजांचे राज्य 
होते. तिथे लाखो लोक आजार आणि 
भुकेने मरत होते. 


फ्लोरेन्सने संपूर्ण भारतातील 
डॉक्टरांना पत्रे लिहिली. तिने त्यांना 
बय्याच शंका विचारल्या. 





तिला तिच्या शंकांची उत्तरे आली 
भारताच्या समस्यांवरील आपल्या एका 
अहवालात तिने ही उत्तरे नोंदवली. हा 
अहवाल दोन हजार पानांचा होता. 


शासनाने नर्ससाठी एक प्रशिक्षण 
शात्शा सुरू केली आणि तिला 
फ्लोरेन्सचे नाव दिले. येथे प्रशिक्षण 
घेताना विद्यार्थी हॉस्पिटलमध्ये राहात. 









; 








कल्या दहा पौंड 
पॉकटमनी! 


नर्ससाठी 
नाइटिंगेल 
प्रशिक्षण 


चालीस आणि साठ वयादरम्यान 


फ्लोरेन्स अनेकदा आजारी पडली. पण फ्लोरेन्स आपल्या विद्यार्थ्याशी फार 
बिछान्याला चिकटून तिने काम करणे दयाक्ृपणे वागत असे. ती त्यांच्यासाठी 
बंद केले नाही. तिच्या मांजरी मात्र चहापान आयोजित करत असे. ते सुट्टीवर 


तिच्या बिछान्यात सुस्तपणे पड़ून राहात. जाताना ती त्यांना पैसेही देत असे. 





फ्लोरेन्स ऐंशी वर्षाची झाली तेव्हा 
तिची दृष्टी बरीच अंधुक झाली आणि 
तिला आपले काम थांबवावे लागले. त्याच 
वर्षी महाराणी बव्हिक्टोरियाचे निधन झाले. 


नवा राजा, एडवर्ड सातवा; याने 
फ्लोरेन्सला ऑर्डर ऑफ मेरीट हा विशेष 
सन्‍मान दिला. पहिल्यांदाच हा सन्‍मान 
कुणा स्त्रीला देण्यात आला होता. 





वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी फ्लोरेन्सचा मृत्यू 
झाला. लोकांनी तिचा अंत्यसंस्कार मोठया 
समारंभपूर्वक वेस्टमिन्स्टर अब येथे केला. 


|) भा 
के है कक कक 8 


०.202२७. नी 
८7आी 74 | ८-८. ऑन जज ््मम्ममण पर की हू, 









वि परनस नइटिगेत नाइटिंगेल ०७ 
५» | जन्म 4820 27. ? 
हे 2६262 0७ 79 
2४७2४ 27% हैः ; 


खरंतर, फ्लोरेन्सने आपल्या म॒त्यनंतर 
कोणताही समारंभ आयोजित करू नये, 
असे लोकांना सांगितले होते. 


आणखी काही माहिती 
डॉक्टर आणि नर्स 
पहिल्या ब्रिटीश स्त्री डॉक्टरला 
अभ्यासासाठी अमेरिकेला आणि स्वित्झर्लंडला 
जावे लागले. त्याकाल्ठी ब्रिटीश विद्यापीठांत 
केवक पुरूषच शिक्‌ शकत असत. 


ता 
रे # " 


5; है नौवटिगल प्रशिक्षण शाला __ न 





नाइटिगेल प्रशिक्षण शालेने दाखवून 
दिले की नर्सिंगचे काम फक्त बिछान्यांच्या 
चादरी बदलणे आणि आजागय्यांना अन्न 
खाऊ घालणे एवढेच नसते. पहिल्यांदाच 
नर्सनी गणवेष घाल्ून परीक्षा दिलल्‍्या. 


खिडक्या आणि पडदे 


फ्लोरेन्सच्या काही सधारणा साध्यासरकछ 
होत्या, जसे हॉस्पिटलच्या खिडक्या उघ्डणे! 
अनेकांच्या मते ताजी हवा आजार पसरवतात 
म्हणून, खिडक्या हिवाब्य्याच्या सुरुवातीलाच 
बंद करून ठेवल्या जात. 
बय्याच हॉस्पीटलमध्ये शौचालये नव्हती 
बिछान्यांखाली शौचासाठी भांडी ठेवलेली असत. 
ती नेहमी शौचाने भरून गेलेली असत. 





पा हि... 38... मल लकी 


_७०>- हर थ् च्क हि, न १ 


फ्लोरेन्सने आपल्या हॉस्पीटलमध्ये 
प्रत्येक दोन रुग्णांच्या बिछान्यांदरम्यान 
पडदे लावण्याची व्यवस्था केली. त्यापूर्वी 
एखाद्रा रुग्णाचे ऑपरेशन इतर 
बिछान्यांवरील रुग्णांसमोरच होत असे 


काही महत्त्वाच्या तारखा 


फ्लोरेन्स नाइटिंगेलचा जीवनक्रम 

4820 फ्लोरेन्सचा जन्म 42 मे रोजी, इटलीच्या फ्लोरेन्स शहरात झाला 

837 व्हिक्टोरिया इंग्लंडच्या महाराणी बनल्या. फ्लोरेन्स यूरोपच्या दौय्यावर 
गेली. 

4854 जम॑नीतील डससेलडोफफ शहरातील कैसरवर्थ संस्थेत तीन महिने काम केले. 
4853 लंडनच्या हार्ले स्ट्रीट भागात आपले पहिले हॉस्पीटल चालवले 

4854 क्रिमिया य॒द्ध सरू झाले. नोव्हेंबरमध्ये फ्लोरेन्स सैन्याच्या हॉस्पिटलमध्ये 
काम करण्यासाठी तुर्कस्थानातील स्कुटरी गावात गेली. 

4855 फ्लोरेन्स गंभीर आजारी पडली आणि नंतर बरीही झाली. 

856 युद्ध समाप्त झाले. फ्लोरेन्स इंग्लंडला परतली आणि महाराणी 
व्हिक्टोरियांना भेटली. 

860 लंडनमध्ये नर्ससाठी नाइटिंगेल प्रशिक्षण शात्ओा सुरू झाली. 

4904 महाराणी व्हिक्टोरियाचे निधन. 

4907 फ्लोरेन्सला ऑर्डर ऑफ मेरिटने सम्मानित केले गेले. 

940 43 ऑगस्ट रोजी फ्लोरेन्सचा मृत्यू झाला. 





